RNI No. MAHBIL /2012/46121 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७, अंक २] शुक्रवार, जानेवारी ८, २०२१ / पौष १८, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १२.०० 














असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत) 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक मऔविम/ आय.एल.पी./1)४०१७९/२०२१.---ज्याअर्थी, शासनाचे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्र.म.ओ.धो. 
१९१६/प्र.क्र.२२१/उद्योग-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक पार्क (०४15125 1781) धोरण-२०१८ जाहीर 
करणेत आले. (यापुढे उक्त धोरण असे नमूद केले आहे.) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त धोरणानुसार राज्यात एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ४३-(शब) नुसार महामंडळास कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र' म्हणून अधिसूचित करता येईल आणि अशी अधिसूचना काढल्यावर, महामंडळ हे, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये अशा एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण होईल ; 


आणि ज्याअर्थी, मे. विदर्भ कार्गो प्रा.लि. यांनी अर्जान्बये प्रस्तावित मौजे वडगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील क्षेत्राला एकात्मिक 
लॉजिस्टिक पार्क म्हणून घोषित करण्याची महामंडळास विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या १९० व्या ब दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या १९४ व्या 
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मे. विदर्भ कागो प्रा.लि. यांचे प्रस्तावित मोजे वडगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील क्षेत्राला एकात्मिक 
लॉजिस्टिक पार्क विकासाला सहमती दर्शविली आहे. 


आणि ज्याअथी, महाराष्ट्र शासनाने उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना क्र. आय.डी.सी. २०२०/प्र.क्र.२६५/उद्योग-१४, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० अन्वये मौजे वडगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ३२.४४ हे.आर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१९६१ चे कलम २ खंड (ग) अन्वये “औद्योगिक क्षेत्र) म्हणून जाहीर केले आहे. 


(१) 
भाग दोन-- २--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जानेवारी ८, २०२१ / पौष १८, शके १९४२ 


त्याअथी, शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन २०१३ चा सुधारणा अधिनियम, १५) च्या कलम ४३ खंड-(श्ब) 
अन्वये महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. अनबलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ याद्वारे उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मोजे वडगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खालील अनुसूचित उल्लेखिलेल्या औद्योगिक खाजगी 
क्षेत्रास 'एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (लॉजिस्टिक पार्क)' म्हणून घोषित करीत आहे. 


उक्त अधिसूचनेची प्रत व सोबत स्थळ निश्‍चिती चतुःसीमा दर्शविलेला नकाशा हा या अधिसूचनेचा भाग समजण्यात यावा. तसेच सदर 
अधिसूचना ही महामंडळाचे ८०८०८०.॥०7००८क7.०7४ या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल. 
अनुसूची 


मोजे वडगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर 





अ. क्र. सर्व्हे नंबर/हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर 








१ ६०/१, २, ३/ब २.०२ 
२ ७७ १.८८ 
३ ७८(अ),१.१५ आणि (ब) २.४५ ३.६० 
X ७९/२ १.४६ 
ष्‌ ८० 2.3¥ 
द्‌ 63/2 VER 
७ ८३/२ २.०२ 
é A VN 
8 ८५/अ २.८३ 
१० ८५/ब १.०१ 
१९ c& १.७६ 
१२ ८७ ०.८५ 
१३ éé ०.८१ 
aw és 0.6% 
१५ ९० २.७८ 
१६ ९१, १ २.२२ 
१७ ९१/४/अ 8.88 
Re ९१/४/ब 0.02 
एकूण ३२.४४ 





चतुःसीमा-- 


उत्तरेस : मोजे वडगाव सव्हे नं. ९९ पैको व मोजे धानुलेची हद्द 
दक्षिणेस : मोजे बडगाव सव्हे नं. ६१, ६२, ८२, ८१, ७३, ७५ व ७६ 
पूर्वेस  : मोजे वडगाव सव्हे नं. ९२, ९३ ब नाला 

पश्‍चिमेस : मोजे वडगाव सर्व्ह नं. ५९, रस्ता ब नाला 


डॉ. पी. अनबलगन, 
ठिकाण : मुंबई ४०० ०९३, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जानेवारी ८, २०२१ / पौष १८, शके १९४२ 3 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
(A Government of Maharashtra Undertaking) 


NOTIFICATION 


MauArRASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 


No. MIDC/IIA (Logistic Park)/D40179/2021.—Whereas, Maharashtra Logistic Park Policy 
2018 has been published by Government in Industries, Energy and Labour Department vide its 
Notification No. 1916/C.R.22l/Industry-2, dated 14th February 2018 (Herein referred as the 
said Policy) ; 


And whereas, as per the said Policy, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) 
is declared as the Special Planning Authority for the development of Integrated Logistics Parks 
across the State. 


And whereas, as per section 43-(1B) of Maharashtra Industrial Development Act, 1961, that 
subject to the general or specific directions of the State Government, the Corporation may, by 
notification in the Official Gazette, notify any industrial area as the Integrated Industrial Area 
and upon such notification, the Corporation shall become the Special Planning Authority for 
such Integrated Industrial Area under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 


And whereas, M/s. VIDARBHA CORGO PVT. LTD. made an application requesting MIDC 
to notify their proposed project area in Village-Wadgaon, Taluka-Hingna, District- Nagpur as 
Integrated Logistic Park ; 


And whereas, the High-Power Committee in its 110th held on 19th August 2019 and 114th 
meeting held on 29th August 2019 has approved the proposal of an Integrated Logistics Park 
proposed to be developed by, M/s. VIDARBHA CORGO PVT. LTD. in Village-Wadgaon, Taluka- 
Hingna, District- Nagpur ; 


And whereas, vide its, Notification No.IDC-2020/CR 265/Ind-14, dated 27th November 2020 
of Industries, Energy and Labour Department, Government of Maharashtra declared 32.44 Ha 
area of Village-Wadgaon, Taluka-Hingna, District- Nagpur to be an ‘Industrial Area’ under 
clause (g) of section 2 of Maharashtra Development Act, 1961. 


Now therefore in exercise of powers conferred under clause (1B) of section 43 of the 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.XV of 2013), I, Dr. P. Anbalagan, hereby 
notify the area at Village-Wadgaon, Taluka-Hingna, District- Nagpur, as per appended schedule 
as Integrated Industrial Area (Logistic Park) 


A copy of this Notification and plan showing boundaries shall form part of this Notification. 
The Notification is made available on the website of MIDC.www.midcindia.org. 


डु महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जानेवारी ८, २०२१ / पौष १८, शके १९४२ 
Schedule 


Village- Wadgaon, Taluka- Hingna, District- Nagpur 











Sr. No. Survey No./Hissa No. Area H. R. 
i 60/1,2, 3/B 2.02 
2 77 1.88 
3 78(A), 1.15 &(B) 2.45 3.60 
4 79/2 1.46 
5 80 3.34 
6 83/1 1.61 
7 83/2 2.02 

84 1.41 

85/A 2.83 

10 85/B 1.01 
11] 86 1.76 
12 87 0.85 
13 88 0.81 
14 89 0.84 
15 90 2.78 
16 91,1 2.22 
ti 91/4/A 1.19 
18 91/4/B 0.81 
Total Area 32.44 





Boundaries :- 


On the North by : Village Vadgaon Sr. No. a part of 91 & boundary of Village Dhanule 
On the South by : Village Vadgaon Sr. No. 61, 62, 82, 81, 73, 75 & 76 

On the East by _: Village Vadgaon Sr. No. 92, 93 & Nala 

On the West by _: Village Vadgaon Sr. No. 59 Road & Nala 


Dr. P. ANBALAGAN, 
Place: Mumbai 400 093, Chief Executive Officer, 
dated the 8th January 2021. Maharashtra Industrial Development Corporation. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


